२३ जून ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी 
दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
संगित, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जून, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2029-22/CCSCSB, दि.१८.०५.२०२२. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ संगित, नृत्य व लघुनाट्य 
/२०२१-२२ दि.१३.०६.२०२२. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/६४९, दि.१५.०६.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २३ जून ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगित,नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ०३ जून, २०२२ रोजी 
निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा- 
यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा 
संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या (संगीत रु.९२,२००/- + नृत्य रु.९९,१००/- + 
लघुनाट्य रु.८१,३००/-) असे एकुण रु.२,७२,६०० /- (रुपये दोन लाख बहात्तर हजार सहाशे फक्त) 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक १६ ते २० जून, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २३ जून 
ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १५ जून, २०२२ (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आव्यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, 9992 मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १६ ते २७ जून, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ 


प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा 
लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी 
त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१७०२३१७५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT DN GN = SUNIL SURVAKANT HANJE, ¢ = 
HANJE IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 17:10:21 +05'30° 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ 


४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक.मुंबई,मंत्रालय, 
५. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

६. सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

७. आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

११. सर्व जिल्हा व कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१२. वरिष्ठ कोशागार अधिकारी . (क्रीडा संचालनालयामार्फ़त) 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी . (क्रीडा संचाळनालयामार्फ़त) 
१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ 

१६. संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालय (सचिवालय जिमखान्यामार्फ़त) 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ” (संगीत) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम किटबॅग विभाग / कार्यालय 

संगीत 1)3|3|_3_|_||__| 

१ | श्रीमती कनिका जाधव all सामन्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड श्रेणी लघुलेखक 

२ | श्रीमती ललिता oS at राज्यकर सह आयुक्त, वस्तू ब सेवाकर विभाग, 
राज्यकर अधिकारी रायगड, कोकण भवन, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

३ | श्री. सुनिल कुलकणी al FAA CS डायरेक्टर कोकण इरिगेशन डेव्हलपमेंट, 
शाखा अभियंता ठाणे. 

४ । श्रीमती संपदा दाते मीं न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
सहा. रासायनिक विश्लेषक सांताक्रूझ (पू), मुंबई. 

५ | श्रीमती चित्रलेखा खातू- राणे होय | संचालनालय लेखा व कोषागारे (आभासी कोषागार), 
कोषागार अधिकारी नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

६ श्री. बाळासाहेब ई. सावंत नाही । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव 

७ । श्री. अझीम राज, वाहन चालक | होय क्रोडा ब युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८ | श्री. सुधीर पालांडे, होय । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

९ | श्रीमती उषा जि. धनू होय | कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकत घटक (सा.बां.) 
वरिष्ठ लिपीक बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 

१० | श्री. योगेंद्र उध्दव केजळे होय | मुख्य अनुवादक व दुभाषी यांचे कार्यालय, 0.५. मुंब 
कनिष्ठ अनुवादक व दुभाषी उच्च न्यायालय, गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई. 

११ | श्री. अभिजीत काटे णं प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१२ | श्रोमती निलीमा काकुळते होय । बांधकाम (सार्वजनिक बांधकाम), उपविभाग क्र.२, 
कनिष्ठ अभियंता भायखळा, मुंबई- ४०० ०२७. 

१३ | श्री. भरत लब्दे all वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

१४ | श्रीमती अश्‍विनी धामापूरकर होय | नगर रचना व मूल्यनिर्धारण प्रा. योजना, डहाणू/ठाणे, 
संशोधन सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे. 

१५ | श्री. विश्राम श्री. कुलकर्ण शग परिचर्या महाविद्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, 
अधिपरिचारक भायखळा, मुंबई -- ४०० ००८. 

१६ | श्री. राजेश स. मांजरेकर | सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

१७ श्री. विजय मा. नांदेकर गि सामन्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

SUNIL SURYAKANT ५०-६७ ७७७ 
च लावण 
( सुनिल हंजे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (संगीत) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगीत स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
बिबरणपत्र. 


एमान 


TA खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित व 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्चे . 


निवड समिती सदस्यांना मानधन 


निवड चाचणोकरीता तबला, हामोनिअम व ढोल यांच्या साथसंगतीसाठी ३ बादक ३००० 
वाद्य साहित्यांसह मानधन 


aE ST 
a 
कलाकारांना अल्पोपहार ब चहापान (१७ कलाकार) (१७५१००५५) 


समूह ठी कपडे १२ दिवसांचे भाडे (रु.५०० प्रती दिन) ६०००० 
(१०५१२५१५००) 


रंगभूषा साहित्यासाठी येणारा खच १००० 


महिला 4 साठी ४ साड्या व ४ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.) 
पुरुष कलाकारांसाठी ३ कुर्ता ब ३ पायजमा प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केंद्र 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.) 


'एकूण (रु. ब्यान्नव हजार 


>“ 


= 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


SUNIL SURYAKANN T on: cn = sunic SuRYAKANT HANJE, C = IN 
GOVERNMENT OF 
HANJE 0... al 
Date: 2022.06.17 17:11:15 +05'30' 


( सुनिल हंजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र-क (संगीत) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आखिल 


भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणा-या महाराष्ट शासनाच्या संगीत संघाची 
निवड करण्यासाठी दि.३ जून २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची 


नावे विवरणपत्र. 
। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग /कार्यालय 
9 श्री. योगेंद्र उध्दब केजळे, मुख्य अनुबादक व दुभाषी यांचे कार्यालय,0.. मुंब 
कनिष्ठ अनुवादक व दुभाषी उच्च न्यायालय, गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई. 
श्री. संजय दत्ताराम शिंदे, आरोग्य सेबक जिल्हा हिवताप कार्यालय, ठाणे 
श्री. राजेश पांडूरंग भोगले, पार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी 
४ | श्री. राजाबिदुसार नं. तायडे, सहा,अधोक्षव अतिरिक्‍त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, 
गिरगांव, मुंबई. 
५ | श्रीमती दिप्ती दोपक नाकते, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 
सहा.कक्ष अधिकारी 
६ | श्री. आरती हेमत मुळये, सहा.राज्यकर आयुक्‍त | वस्तू ब सेवाकर कार्यालय, नोडल १०, बांद्रा, मुंबई. 
७ । श्री. सुनील कुलकर्णी, शाखा अभियंता एक्झोक्युटिव्ह SRI, कोकण इरिगेशन डेव्हलपमेंट, 
ठाणे. 
८ | श्रीमती चित्रलेखा खातू-राणे, संचालनालय लेखा व कोषागारे(आभासी कोषागार) 
कोषागार अधिकारी नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
९ | श्री. योगेश बापू पाटील, शिप मुख्य अनुवादक व दुभाषी कार्यालय, मुंबई उच्च 
न्यायालय, गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
१० | श्री. सुनिल सखाराम इंगळे,फोटोग्राफर-आर्टीस्ट | शासकोय ग्रॅन्ट वैधकोय महाविदयालय, मुंबई. 
११ | श्रीमती संगीता जगताप-भोसले, त्र धकारी | क्रोडा व युवक सेवा, बालेवाडी, पुणे. 
१२ | श्री. अभय देशपांडे, ब्र धव क्रोडा व युवक सेवा, बालेवाडी, पुणे. 
१३ | श्री. भरत गोपाळ लब्दे, कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ | श्री. मिलिद सुरेश मोरे, अधीक्षक Teh अभियंता,उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा 
१५ | श्री.अभिजीत बाबासो.काटे,लिपिक टंकलेखक = | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय(२.1'.(0))मुंबई मध्य, 
तुलसोवाडी, ताडदेव, मुंबई 
१६ | श्रीमती ललीता VTS, राज्यकर अधिव राज्यकर सह AAI AST ब सेवाकर विभाग, रायगड, 
कोकण भवन, नवो मुंबई-४०० ०६१४ 
१७ | श्री. अझोम राज, वाहन चालक क्रोडा ब युवक सेवा महाराष्ट्र राज्य, बालेवाडी, पुणे. 
१८ | श्री. तफज्जुल बेग, सहा. कक्ष अधिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 
१९ | श्रीमती संगिता कुडलकर,कक्षसेविका सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई-१ 
२० | श्रीमती ममता पावसकर,अनुरेखक एम.जी.पी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
२१ | श्रोमती तेजल एस. खडसे गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 
२२ | श्रीमती मधुरा चांदेकर, राज्यकर निरिक्षक .एस.टी. भवन, पुणे. 
२३ | श्रीमती मानसी पी.धुमाळ, राज्यकर निरिक्षक wad. भवन, पुणे. 


२४ । श्री. बाळासाहेब सावंत, अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंब 
२५ | श्री. विनय वाय.वैध, ब.ओऔषध निर्माण अधिकारी | डॉ.बंदोरवाला लेप्रसी हॉस्पीटल, कोंढाणा, पुणे. 
२६ । श्री. सुधीर पालांडे, सहा.कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई. 
२७ | A. राजेश मांजरेकर, कक्ष अधिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंब 
२८ | श्री. अजय पी.सावद,लिपीक टंकलेखक महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंब 
२९ | श्रीमती उषा जि.धनू, वरिष्ठ लिपीव कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक (सा.बां.) बांधकाम 
भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 
३० | श्रीमती निलीमा मा.काकुळते, कनिष्ठ अभियंता | बांधकाम (सार्वजनिक बांधकाम), उपविभाग क्र.२, 
भायखळा, मुंबई- ४०० ०२७. 
३१ । श्रीमती संपदा सु.दाते, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक पयोगशाळा संचालनालय, 
सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक सांताक्रुझ (पू), मुंबई. 
३२ | श्रीमती संगीता गणेश जोशी,उपसंचालक संचालनालय, लेखा व कोषागारे, , मुंबई. 
३३ | at. रविद्र बिरारे, क. वास्तुशास्त्रज्ञ उप मुख्य वास्तुशास्त्र कायालय, बांधकाम भवन, 
औरंगाबाद. 
३४ | श्रीमती उमिला शे.ओव्हल, सहा.लेखा अधिकारी | संचालनालय,लेखा व कोषागारे,व्हर्च्य्यल ट्रेझरी, म.रा., 
मुंबई. 
३५ | श्री. एजाज शेख, वरिष्ठ श्रेणी लिपीव प्राचार्य पी.प्र.ले.मरोळ,मुंबई. 
३६ | श्री. अशोक दिलीप पारखे, राज्यकर निरिक्षक । वस्तू ब सेवाकर विभाग,औरंगाबाद. 
३७ | श्रीमती सु.चं.जोशी, शिप गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
३८ | श्री. शरद लक्ष्मण अहिरे, सह सचिव महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय.मुंब 
३९ | श्रीमती कुसुम हर्ष,सह कक्ष अधिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,मंत्रालय,मुंब 
४० | श्रीमती रेश्मा चव्हाण,लघु लेखक वधी व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंब 
४१ | श्रीमती अश्‍विनी धामापूरकर, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण प्रा.योजना,डहाणू/ठाणे 
संशोधन सहाय्यक जिल्हाधिकारीकार्यालय, ठाणे. 
४२ | श्री.अशोक ल.अहिरे,आरेखक कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक(सा.बां.) 
बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 
४३ | श्रीमती नियती बा.परब, सह कक्ष अधिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंब 
४४ | श्री. अजित बाविस्कर, उपर्साचव उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४५ | श्रीमती विशाखा स.आढाव, अवर सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४६ | श्रीमती सुरेखा सु.बोढारे, सह कक्ष अधिव पार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंब 
४७ | श्रीमती सोनाली ज.सोनार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई मध्य, ओल्ड GIST 
मोटार वाहन निरिक्षक लेन, तुलसीवाडी, ताडदेव, मुंबई 
४८ | श्रीमती अ.अ.गावडे, सह कक्ष अधिव पावेजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंब 
४९ | श्रीमती उर्मिला पो.सावंत, कक्ष अधिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
Go | श्रीमती प्रतिभा आडिवरेकर, स्टेनोग्राफर THA शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५१ | श्रीमती अमरजा शिंदे, सहा. कक्ष अधिव ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५२ । कु. सुसन जॉर्ज कोयप्पा, परिचारीव सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई. 
५३ | श्री. दिवाकर मोहिते, जावक शासन मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय,चर्नीरोड, 
मुंबई. 
५४ | श्री. विश्राम at. कुलकर्णी, अधिपरिचारक परिचर्या महाविद्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई. 
५५ | श्रीमती दिपा सं. जाधव, सहा.कक्ष अधिव वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५६ 


श्रीमती अनुराधा अ. मेहेर, सहा. कक्ष अधिव 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


AC) 


श्रीमती कनिका जाधव, निवड श्रेणी लघुलेखक 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५८ 


श्रीमती अपर्णा जाधव, सहा. कक्ष अधिव 


वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


5 U N | L S U RYAKANT चि signed by SUNIL SURYAKANT 
DN: CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = 
IN, S = Mahi htra, O = GOVERNMENT OF 
HANJE a 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 17:11:44 +05'30" 


( सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “अ” (नृत्य) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य संघाचे प्रतिनिधीत्व 


करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. । कलाकाराचे नाव व पदनाम । किटबॅग विभाग / कार्यालय 
१ । श्रीमती अक्षया शि. बनसोडे, होय । महाराष्ट्र परिबहन विभाग, प्रादेशक परिवहन कार्यालय, 
सहा. मोटर वाहन निरिक्षक ठाणे. 
२ | श्रीमती वर्षा नानासाहेब रोठे, | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
३ | श्री. उमेश स.कांबळे, लिपिक alll सामाजिक न्याय व वि. सा. विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
टंकलेखक 
४ | Mae नम्रता चोगले, हमाल होय | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंब 
५ | श्रीमती तृप्ती श.पाटील, वरिष्ठ | होय | विभागोय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग 
लिपिक (वागळे इ.), ठाणे (प), ठाणे. 
६ | श्रीमती प्रियांका दे. ठाकरे, | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय,मुंब 
लिपिक टंकलेखक 
७ | श्रीमती प्रियांका बा. माने, aa जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 
निम्न श्रेणी लघुलेखक 
८ | श्री. यश घ.मुळोक, लिपिक aa पार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
टंकलेखक 
९ | श्री. प्रितेश रावराणे, | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 
सहा.कक्षअधिकारी 
१० | श्री. प्रसाद पवार होय । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 
सहा. कक्ष अधिकारी 
११ | श्रोमती मंगल नं. नाखवा ™ पार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
SUNIL ae me ashe te 
SURYAKANT oe 
HANJE 111101 य 
(सुनिल हंजे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (नृत्य) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा नृत्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


उज 


TA खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित व 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्चे . 


२) । निवड समितो सदस्यांना मानधन 


— 


अल्पोपहारावरील खच 


| 

र 

न 

एकल नृत्य व समूह नृत्यासाठी कपडे इत्यादीचे १२ दिवसांचे भाडे (रु.५०० प्रती दिन) ६६००० 
(१११२५००) 


२ ।रंगभूषास ठी येणारा ख 


j यास ठ 
| भाग घेणाऱ्या कलावंतांसाठी वैयक्तिक Med Gata Gas सा»! 
घेण या a Ida Jd iC 


शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.) 


अखिल ARs सेवा धा नव 

सदस्य श्री. सुमीत कदम, कोरीओग्राफर हे महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य समूहास दिग्दर्शन 
करणार असून त्यांना नवी दिल्ली येथे दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या 

कालावधीत उपस्थित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना जाण्या-येण्याचा प्रवास 
मानधन/ भोजनावबरील खर्च. 


'एकूण रुपये :- (रु. नव्यान्नव हजार शंभर फक्त) ९९,१००/- 


= 


SUNIL SURYAKANT ५ कळत्या Co IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 2 

HANJE aibcronrs DEAR १000870 
Date: 2022.06.17 17:12:31 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क (नृत्य) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा लघुनाट्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. ३ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची 


नावे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग/कार्यालय 

१ | श्रोमती ममता पावसकर,अनुरेखक एम.जी.पी. बेलापूर, नवी मुंबई. 

२ | श्रोमती सोनाली ज. सोनार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,मुंबई (म) ओल्ड 
मोटार वाहन निरीक्षक. बॉडीगार्ड लेन, तुलसीवाडी, ताडदेव, मुंबई. 


३ | श्रीमती अनुराधा अ.मेहेर,सहा.कक्ष अधिव 


अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


४ | AL प्रसाद पवार, सहा. कक्ष आधव 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 


५ | श्रीमती तृप्ती श. पाटील, वरिष्ठ लिपिक 


वभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, 
(वागळे इ.), ठाणे (प), ठाणे. 


६ | श्रीमती अक्षया शि. बनसोडे, 
सहा.मोटर वाहन निरीक्षक 


महाराष्ट्र परिबहन विभाग, प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, ठाणे. 


७ | श्रीमती प्रियांका बा.माने, नि. श्रे. ल. ले. 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 


८ | श्री. प्रितेश रावराणे, सहा.कक्षअधिव 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंब 


९ | श्री. उमेश स.कांबळे, लिपिक टंकलेखक 


सामाजिक न्याय व वि. सा. विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


१० | श्री. प्रविण ना.राणे, सहा.कक्ष अधिव 


सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


११ | श्रीमती वैशाली क्षीरसागर, राज्यकर निरीक्षक 


Wal. भवन,बांद्रा (पू), मुंबई. 


१२ | श्रीमती क्षितिजा दि. परब, सहा.कक्ष अधिव 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंब 


१३ | श्रीमती श्रद्धा मेश्राम, उपसंपादक माहिती ब जनसंपर्क महासचालनालय,मंत्रालय,मुंबई. 
१४ | श्रीमती शुभांगिनी पाटील, सहा.कक्ष अधिकारी | वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंब 

१५ | श्री. लक्ष्मीकांत र. नाईक, लिपिक टंकलेखक । वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंब 

१६ | श्री. यश घ.मुळीक, लिपिक टंकलेखक पार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१७ | श्रीमती प्रियांका दे. ठाकरे, लिपिक टंकलेखक । नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय,मुंब् 

१८ | श्रीमती वर्षा ना.रोठे, लिपिक टंकलेखक गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१९ | श्रीमती नम्रता चोगले, हमाल नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

२० | श्रीमती रेश्मा चव्हाण, लघुलेखक TH व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२१ | श्रीमती अमरजा शिंदे, सहा. कक्ष अधिव ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२२ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, कक्ष अधिव Tash बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


SUNIL SURYAKANT 0९0 ६५% HANUE, CIN, 
S = Maharashtra, O = GOVER' IN’ 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 

HANJ E AND SPORTS DEPARTMENT 

Date: 2022.06.17 17:12:53 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “अ” ((लघुनाट्य) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या लघुनाट्य संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. कलाकाराचे नाव व पदनाम किटबॅग विभाग / कार्यालय 

नाट्य 

१ | श्री. दिवाकर बा. मोहिते होय | शासन मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय, TAR, 
जावक मुंबई. 

२ | St. यतिन तोसकर होय । लोक आयुक्‍त कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक 

३ | श्रीमती शिल्पा कवळे होय । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

४ | श्री. विशाल जोंधळे, होय । सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

५ | श्रीमती स्नेहा कुटे होय । महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वरिष्ठ लघुलेखक 

६ | श्री. मच्छिंद्रदेव कांगणे, होय | वस्तू ब सेवाकर विभाग, नाशिक. 
राज्यकर निरिक्षक 

७ | श्री. देवदत्त राऊत, होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

८ | श्री. अनिरुध्द देशपांडे, होय । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


SUNIL SURYAKAINT wn: cn = sunt SuRYAKANT HANUE, C = IN, 
$= = GOVERNMENT OF 

HANJE AND SPORTS DEPARTMENT. 
Date: 2022.06.17 17:13:14 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (लघुनाट्य) 


दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा लघुनाट्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित व 

, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 
निवड समिती सदस्यांना मानधन 
| 


महिला व साठी २ साड्या ब २ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेषासह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.) 

| रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र 
शासनाच्या 


< 
र 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 
CN = SUNIL SURYAKANT HANJE, C = IN, S = 
ashtra, O = GOVERNME! 


SUNIL SURYAKANT 9४५५ 


HANJ E MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 17:13:39 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क (लघुनाट्य) 
दिनांक २३ ते २७ जून, २०२२ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा लघुनाट्य स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या लघुनाट्य संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. ६ जून, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम बिभाग / कार्यालय 

नाट्य 

१ | श्री. दिवाकर बा. मोहिते, जावक शासन मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालय, चर्नीरोड, 
मुंबई. 

२ | श्री. यतिन तोसकर, लिपीक लोक आयुक्‍त कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३ | श्रीमती शिल्पा कवळे, कक्ष अधिर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४ | श्री. अजित शिंदे, शिधावाटप निरिक्षक  । शिधावाटप कार्यालय, मुंबई. 

५ | श्रीमती स्नेहा कुटे, वरिष्ठ लघुलेखक महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६ | श्री. दिगंबर सावंत, लिपीक टंकलेखक  । पोलीस कार्यालय, मुंबई. 

७ | श्री. देवदत्त राऊत, सहा.कक्ष अधिव पार्बजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८ | श्री. विशाल काळे मंत्रालय उपहारगृह, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

९ | श्री. अनिरुध्द देशपांडे, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहा.कक्ष अधिकारी 


१० | श्री. ATT सोनवाने, कनिष्ठ लेखापाल । ARS कोषागार कार्यालय, लेखा व कोष भवन, 
फाजलपुरा, औरंगाबाद. 


११ | श्रीमती पूनम देवगुणे गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२ | श्री. संजय जाधव, कक्ष अधिव अल्पसंख्यांक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३ श्री. मंगेश माने अन्न, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४ | श्रीमती गितांजलीटेममीरी | RL सेवा कर कार्यालय, मुंबई. 

१५ | श्री. प्रशांत जाधव ।सिटीलसिव्हीलकोर्ट,मुंई. | 

१६ | श्री. शशिकांत भिसे, कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


SUNIL SURYAKANT oxen ६ ळ्या IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
HANJ E AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.17 17:14:03 +05'30" 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


